सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या 
प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी 
सहाय्यक अनुदान वितरण आदेश 
लेखाशीर्ष - २५१५ ००५३ (योजनांतर्गत) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२२/प्र.क्र.८९/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: १३ जुले, २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विभाग क्रमांकः आढावा-२०१५/प्र.क्र.२५८/पंरा-७, दिनांक ०१ 
डिसेंबर, २०१५. 
2) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ 
एप्रिल, 2022. 
शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता संपूर्ण अर्थसंकल्पास मंजूरी मिळाली असुन 
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी एकूण 
रु.२००००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत झालेली असून, मंजूर तरतूदीच्या २१ टक्केच्या 
मर्यादेत या लेखाशीर्षांतर्गत खर्च भागविण्याकरीता वित्त विभागाने रू.४२००.०० लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली आहे. 


०२. वित्त विभागाच्या वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या 
परिपत्रकात नमुद केल्यानुसार, प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या निधी वितरणाच्या अधिकाराच्या 
विहित मर्यादेच्या अधीन राहून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतींच्या 
बांधकाम/उपकामांसाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध AUIS रू. ४२००.०० लक्ष 
(अक्षरी रू. बेचाळीस कोटी फक्त) इतका निधी सहायक अनुदान माहे जुले, २०२२ च्या कॅश फ्लो 
मध्ये मंजूर करून, खालीलप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर कामांसाठी विहित केलेल्या 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करून निधी खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२२/प्र. क्र. ८९/बांध-४ 


-: निधी वितरणाचे विवरणपत्र :- 
लेखाशीर्ष-२५१५ ००५३ खाली प्रशासकीय इमारत बांधकाम/उपकामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी 
अ.क्र. जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या कामाचे नाव वितरीत करण्यात आलेला निधी 
(रू. लक्ष) 
oe ? 2 
(अ) उर्वरीत महाराष्ट्र 
१ | Oa. वेंगुला (जि. सिधुदुर्ग) प्रशाई ३८.२७ 
२ पं.स.शिराळा (जि. सांगली) फर्निचर २९.८५ 
३ पं. स. म्हसळा, (जि.रायगड) Was इमारतीचा फर्निचर ३३.७४ 
४ पं. स. कोपरगांव (जि. अहमदनगर) प्रशाई १०.०० 
५ ।पं.स. राहाता (जि. अहमदनगर) प्रशञाई ९०.०० 
६ पं. स. श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) WATTS २२३.६५ 
७ | पं.स. हातकणंगले (जि. कोल्हापूर) प्रशाई २३६.०९ 
८ पं. स. मिरज (जि. सांगली) १६६.०४ 
९ पं. स. दौड (जि. पुणे) प्रशाई ३०.७ 
१० | पं.स. जुन्नर (जि. पुणे) प्रशाई १३.४४ 
११ पं. स. यावल, (जि.जळगांव) Wars ५०.०० 
१२ पं. स. नवापूर (जि. नंदूरबार) प्रशाई ४९.१७ 
१३ | पं.स. दक्षिण सोलापूर (जि. सोलापूर) सुप्रमा ४४.७७ 
१४ । पं.स. मालेगाव (जि. नाशिक) ४.६९ 
१५ | जि. प. नाशिक (जि. नाशिक) प्रशाई २२२.३५ 
१६ । जि.प. रत्नागिरी (जि. रत्नागिरी) प्रशाई १७००.०० 
एकूण २९४२.७६ 
(ब) मराठवाडा विभाग 
१ पं. स. STAR (जि. लातूर) ३५०.५६ 
२ पं. स. जळकोट (जि. लातूर) प्रशाई १५.७१ 
३ पं. स. भोकर (जि. नांदेड), फर्निचर व इतर सुविधा ५५.३५ 
४ जि. प. औरंगाबाद प्रशाई १२०.०० 
4 पं.स. कन्नड (जि. औरंगाबाद प्रशाइ सुप्रमा १६.५६ 
& पं. स. पैठण (जि. औरंगाबाद) फर्निचर ८.०० 
| ७ | पं.स. चांदुरबाजार (जि.अमरावती) उपकामे 20.23 
८ पं.स. वरूड (जि.अमरावती) फर्नि. ६.१५ 
९ पं.स. अंजनगाव सुर्जी (जि. अमरावती), प्रशाई ३९.८६ 
१० । पं.स. नांदगाव खंडेश्वर (जि.अमरावती) उपकामे १.०० 
११ । पं.स. नांदगाव खंडेश्वर (जि. अमरावती) फर्नि. ४.३९ 
१२ | पं.स. कळमनुरी (जि. हिंगोली) ४५०.०० 
१३ ।पं.स. दिग्रस (जि. यवतमाळ) ८.८६ 
१४ पं. स. पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) ९९.८७ 
एकुण ११९७.२४ 
(क) विदर्भ विभाग 
q पं.स. मूल (जि. चंद्रपूर फर्निचर ५५.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२२/प्र. क्र. ८९/बांध-४ 


लेखाशीर्ष-२५१५ 0043 खाली प्रशासकीय इमारत बांधकाम/उपकामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी 
२ पं.स. कोरपना (जि. चंद्रपूर फर्निचर 4.00 
एकुण ६०.०० 
एकुण (अ--ब--क) ४२००.०० 
०३. वरील विवरणपत्रातील कामांकरीता होणारा खर्च मागणी क्र. एल-३ "२५१५ इतर 


ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १०१-पंचायत राज, ३१-सहायक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या 
इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३) (योजनांतर्गत)" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२०२३ साठी करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०४. वरील विवरणपत्रामध्ये ज्या कामाच्या प्रयोजनार्थ निधी उपलब्ध करुन दिलेला 
आहे, तो त्याच कामावर तात्काळ खर्च करुन, सदर सहाय्यक अनुदानाच्या विनियोजनासंबंधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे, महालेखापाल, संबंधीत विभागीय आयुक्‍त यांना पाठवून, त्याची प्रत या 
विभागाकडे आठ दिवसांत पाठविण्याची जबाबदारी संबधित मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांची राहील. तसेच सदर अनुदानाच्या विनियोजना संबधी महालेखापाल कार्यालयास 
पाठविण्यात आलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची प्रत शासनास मुदतीत पाठविण्यात न आल्यास, 
संबधित जिल्हा परिषदेच्या कामावर पुढील सहायक अनुदान वितरीत केळे जाणार नाही, याची 
कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दि.०४.०४.२०२२ 
मधील अटी-शरर्तीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फक%.1190141१५9119.200.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१३१२४५०५९५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 

Pp R A V | N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea 


09078de9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7F 
AB712736F6, 

serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE70 


JAIN eriAMMEMCND HN 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२. अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२२/प्र. क्र. ८९/बांध-४ 


qo. 


99. 


१२. 
१३. 


१४. 
१५. 
१६. 


१७ 


विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपुर. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा महाराष्ट्र - १ मुंबई महाराष्ट्र - २, नागपूर. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, सोलापूर, नाशिक, सांगली, सिंधुदुर्ग, रायगड, 


अहमदनगर, कोल्हापूर, पुणे, जळगांव, नंदूरबार, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती, हिंगोली, यवतमाळ 
व चंद्रपूर. 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, सोलापूर, नाशिक, सांगली, सिंधुदुर्ग, 
रायगड, अहमदनगर, कोल्हापूर, पुणे, जळगांव, नंदूरबार, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती, हिंगोली, 
यवतमाळ व चंद्रपूर. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, सोलापूर, नाशिक, सांगली, सिंधुदुर्ग, रायगड, 
अहमदनगर, कोल्हापूर, पुणे, जळगांव, नंदूरबार, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती, हिंगोली, यवतमाळ 
व चंद्रपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा रत्नागिरी, सोलापूर, नाशिक, सांगली, सिंधुदुर्ग, रायगड, अहमदनगर, 
कोल्हापूर, पुणे, जळगांव, नंदूरबार, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती, हिंगोली, यवतमाळ व चंद्रपूर . 
मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

उपमुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा, रत्नागिरी, सोलापूर, नाशिक, सांगली, सिंधुदुर्ग, 
रायगड, अहमदनगर, कोल्हापूर, पुणे, जळगांव, नंदूरबार, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती, हिंगोली, 
यवतमाळ व चंद्रपूर. 

वित्त विभाग, (व्यय १५/ अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग (का.क्र.१४४३) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यासन वित्त-१, वित्त-9 व योजना-७ ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. निवड नस्ती कार्यासन क्रमांक बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


